महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), 
नाशिक या संस्थेच्या मुख्य इमारतीमधील 
सभागृहाचे “श्री.पा.कृ.नगरकर सभागृह” असे 
नामकरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: लाक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.०५/२०२३/लाक्षेवि (आस्था) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- ०६/०४/२०२३ 


वाचा- 
१. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक यांचे जा.क्र.म.सं/ 
संप्रजसंसु/(आ-६/०४/सन २०२३, दि.०४.०१.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक ही महाराष्ट्र राज्याची अग्रगण्य 
अभियांत्रिकी संस्था आहे. सदर संस्था गेल्या ६३ वर्षापासून जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
या क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य तसेच भारतातील इतर राज्यांना सेवा देत आहे. मेरी संस्थेतील पूर्वीचे मुख्य अभियंता 
व सहसंचालक श्री.पा.कृ.नगरकर यांनी त्यांचे संस्थेमधील प्रदिर्घ सेवा कार्यकालात संशोधन समस्यांचा 
अभ्यास, चाचण्यांची कामे, संशोधन लेख इ..बाबतच्या भरीव कामगिरीद्वारे मेरी, नाशिक संस्थेचा नावलौकिक 
वाढविण्यास मोठा व मोलाचा हातभार लावला आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), 
नाशिक या संस्थेच्या मुख्य इमारतीमधील (२०० व्यक्तिची बैठक व्यवस्था असलेले) सभागृहाचे “श्री. पा. कृ. 
नगरकर सभागृह” असे नामकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 
१. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक या संस्थेच्या मुख्य इमारतीमधील (२०० व्यक्तिची 
बैठक व्यवस्था असलेले) सभागृहास “श्री. पा. कृ. नगरकर सभागृह” असे नाव देण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४१०१५२५५९३६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by SANJIV ARUNKANT TATU 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 

RESOURCES DEPARTMENT, 

2.5.4,20=2d4c9d30f88b6a2745465552d33743e7c9678c7a5d287520 

1¢61013a9d322a, postalCode=400032, tra, 
CDC760A62A3C19856AA294BBEA7AE1D009186809C 

936039332461 1015F646EA, cn=SANJIV ARUNKANT TATU 

1023.04.10 15:31:54 +05'30 
(सं. अ. टाटू) 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव राजभवन, महाराष्ट्र राज्य 
. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
४. सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
५. सर्व राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः लाक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.०५/२०२३/लाक्षेवि (आस्था) 


६. सर्व सन्माननीय विधानसभा/ परिषद सदस्य. 

७. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये 

८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

९. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव. 

qo, अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
१४. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे 

१५. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 

१६. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग 

१७. सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग 

१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


